Weald Startup Policy ठरविण्यासाठी समितीचे 
गठण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रं.:- समिती २०१७/प्र.क्र. ४४८/१७/विशि-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - ३० नोव्हेंबर, २०१७. 
प्रस्तावना :- 


मा. पंतप्रधानांनी देशाच्या सर्वागिण विकासात, युवकांच्या सहभागाने देशात नवीन उद्योग वाढविण्यासाठी Startup 
Policy निश्चित केलेल्या आहेत. राज्यात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ ची अंमलबजावणी 
दि. ०१/०३/२०१७ पासून सुरु झालेली असून उक्त कायद्यान्वये ॥॥॥०५॥०॥, Incubation आणि Enterprise ZA 
अनुषंगाने कलम २० नुसार संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य या पदाची निर्मिती, कलम २६(१४) नुसार 
नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळाची निर्मिती, कलम ५३ नुसार नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळाची रचना 
व कलम ५४ मध्ये त्याची कार्ये नमूद करण्यात आलेली आहेत. नवोपक्रमाच्या संकल्पनेचा प्रसार करणे, विद्यार्थ्याच्या 
नवनवीन कल्पनांना प्रोत्साहन व मदत देऊन नवीन उद्योग स्थापन करणे, विद्यार्थ्यांमध्ये उद्योजकतेची भावना विकसित 
करणे व राज्य आणि देश्याच्या सर्वांगिण विकासात युवकांचा सहभाग वाढविणे हा या तरतूदींचा उद्देश आहे. 
या तरतुदींना मूर्त स्वरुप देण्यासाठी राज्याचे 5181॥0 Policy बाबतचे धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती नियुक्‍त 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या कलम २०, कलम २६(१४, कलम ५३ व कलम ५४ मधील 
तरतूदीच्या अनुषंगाने सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांमधून नवोपक्रम व नवसंशोधनच्या अंमलबजवणीच्या EXSY Startup 


Policy निश्चित करण्याकरिता शासन पुढीलप्रमाणे समिती गठित करीत आहे. 


अ. क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव पदनाम 

| डॉ. PASM गायकर, कुलगुरु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर dase विद्यापीठ, अध्यक्ष 
लोणेरे 

२ | stadt मिता राजीवळोचन, भा.प्र.से., राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शि सदस्य 
अभियान, मुंबई 

३ | ur. विश्राम जमादार, अध्यक्ष, राष्ट्रीय तंत्रविज्ञान संस्था, नागपूर तथा उद्योगपती सदस्य 

४ श्री. संजय इनामदार, सदस्य, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, पुणे सदस्य 

५ | प्रा. अनिल गुप्ता, संस्थापक, हनीबी नेटवर्क आणि प्राध्यापक आयआयएमए, सदस्य 
अहमदाबाद 

६ | प्रा. मिलिद अत्रे, केंद्रप्रमुख, साईन आयआयटी-बी, मुंबई सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २०१७/प्र.क्र. ४४८/१७/विशि-३ 


७ | at. हिरन्मय महंता, Ato A तथा उद्योजक, अहमदाबाद सदस्य 
८ | श्री. विश्वास महाजन, प्रेसिडेंट, टीआई, पुणे व उद्योजक, पुणे सदस्य 
९ | प्रा. कवी आर्या, संगणक शास्त्र विभाग, आयआयटी, मुबई सदस्य 
| १० | डॉ. आनंद carats, संस्थापक, परसिस्टंट सिस्टम, पुणे सदस्य 
| 99 | डॉ. अपुर्वा पालकर, शिक्षण तज्ञ व उद्योजिका सदस्य 
१२ | श्री. सिध्दार्थ खरात, सह सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मुंबई सदस्य 
१३ | श्री. आनंद मापुसकर, शिक्षण तज्ञ सदस्य 
१४ | श्री. हरद पाटील, सह संचालक, रुसा सदस्य 
सचिव 


२. समितीची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे राहतील. 


१) सार्वजनिक विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना 581॥० साठी मार्गदर्शक तत्वे घालून देणे. 
२) विविध विद्याशाखांना Startup साठी मार्गदर्शक तत्वे घालून देणे. 


tof 


अन्य लाभार्थ्यांच्या GATS दृष्टीने मार्गदर्शक तत्वे घालून देणे. 


५) Startup करिता उद्योजकता अभ्यासक्रम तयार करण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शक तत्वे GTA देणे. 
६) विद्यापीठातील Startup च्या अनुषंगाने अन्य काही पैळू असल्यास ते निर्देशित करणे. 


३. समितीची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे असेल. 


) 
) 
3) विद्यापीठातील Startup मध्ये उद्योगांच्या समावेशानाकरिता Frame Work निश्चित करुन देणे. 
) 
) 
) 


समितीचे अध्यक्ष अन्य सदस्यांबरोबर विचारविनिमय करुन गरजेनुसार बैठकांचे आयोजन करतील. 
सदस्यांना देण्यात येणारा प्रवास भत्ता व आवश्‍यक मानधन रुसा संचालनालयाकडून अदा करण्यात येईल. 
४. समिती सर्व भागधारकांच्या (लाभार्थ्याच्या) विचारविनिमयाने एक धोरणाचा मसुदा तयार करेल व 
त्यावरील जनतेची मते घेऊन सदर मसूदा शासनास सादर करेल. समितीचा कार्यकाल सहा महिन्यांचा 


असेल. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७११३०१(७०४२३४११०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Siddharth 
Kharat 


Digitally signed by Siddharth Kharat 

DN: c=IN, ment Of Maharashti =Higher And 
Tech ॥ Depart t, postalCode=400032, 
t=Maharash 


2.5.4.20=6f8cb55012423727bece629d954713c1ec2962a9ca 


9b909643170e56321cfd24, cn=Siddharth Kharat 
Date: 2017.11.30 17:16:07 +05'30' 


(सिध्दार्थ खरात) 


सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रती, 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
3) 
) 


१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४) डॉ. विलास गायकर, कुलगुरु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २०१७/प्र.क्र. ४४८/१७/विशि-३ 


५) श्रीमती मिता राजीवळोचन, भा.प्र.से., राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मुंबई 
६) प्रा. विश्राम जमादार, अध्यक्ष, राष्ट्रीय तंत्रविज्ञान संस्था, नागपूर तथा उद्योगपती 
७ श्री. संजय इनामदार, सदस्य, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, पुणे 
८) प्रा. अनिल गुप्ता, संस्थापक, हनीबी नेटवर्क आणि प्राध्यापक आयआयएमए, अहमदाबाद 
९) प्रा. मिलिंद अत्रे, केंद्रप्रमुख, साईन आयआयटी-बी, मुंबई 

qo) श्री. हिरन्मय महंता, A to A तथा उद्योजक, अहमदाबाद 

११) श्री. विश्वास महाजन, प्रेसिडेंट, टीआई, पुणे व उद्योजक, पुणे 

१२) प्रा. कवी आर्या, संगणक शास्त्र विभाग, आयआयटी, मुबई 

१३) डॉ. आनंद देशपांडे, संस्थापक, परसिस्टंट सिस्टम, पुणे 

१४) डॉ. अपुर्वा पालकर, शिक्षण तज्ञ व उद्योजिका 

१५) श्री. सिध्दार्थ खरात, सह सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मुंबई 

१६) श्री. आनंद मापुसकर, शिक्षण तज्ञ 

१७ श्री. शरद पाटील, सह संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मुंबई 

१८) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१९) मा. मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) मा. राज्यमंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२१) मा. अपर मुख्य सचिव (उ. व तं. शि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

२२) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


